पोयनार लघु पाटबंधारे योजना ता. खेड जि.रत्नागिरी 
धरणाची उंची वाढीमुळे झालेल्या व्याप्ती बदलास व 
सुधारित पाणी नियोजनास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०२२/प्र. क्र.८७/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० जून, २०२३ 


१) मूळ प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग,क्र. पीआयआर -१०८२/२३०/(४०/८२) जसंअ-२, 
दिनांक : २८.०७.१९८२ 

२) पुनः प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग,क्र.लपायो-१३९४/(४७०/९४) /खारभूमी, 
दिनांक : ०६.१०.१९९५ 

३) सुधारित प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग,क्र. लपायो -१५९९/२०२/९९/ खारभूमी, 
दिनांक : १३.०९.२००० 

४ कार्यकारी संचालक,कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ,ठाणे यांचे पत्र जा.क्र.कोंपाविम/तां-२ /पोयनार 
अदा/१४८५ , दिनांक : ०९/०५/२०२२ 


प्रस्तावना:- 

पोयनार लघु पाटबंधारे योजना ता. खेड जि.रत्नागिरी ही योजना कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
ठाणे यांचे अखत्यारीतील आहे. सदर योजना निरगुडी नदीवर धामणी या गावानजीक बांधण्यात येत आहे . सदर 
योजनेद्वारे खेड तालुक्यातील १४ गावांमधील एकुण १४७० हे. क्षेत्रास बंदिस्त नलिकेद्वारे सिंचनाचा लाभ देणे 


नियोजित आहे. प्रकल्पाची साठवण क्षमता ३४.९९ दलघमी आहे. 


संदर्भाधिन क्र. ३ येथील मंजूर सुधारित प्रकल्प अहवालानुसार २७.८९ द.ल.घ.मी. पाण्याचे नियोजन 
करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार धरणाची उंची ३ मीटरने वाढवण्याच्या प्रस्तावास कोंकण 
पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या दिनांक १८ जुलै २०११ रोजीच्या ५२ व्या बैठकीमध्ये तत्वतः 
मान्यता दिलेली आहे. पोयनार लघु पाटबंधारे योजना ता. खेड जि. रत्नागिरी या प्रकल्पाचा ३ मी उंचीवाढीमुळे 
प्रकल्पाच्या मुळ सिंचन क्षमता म्हणजेच १०५१ हेक्टर ऐवजी १४७० हेक्‍टर होत असल्याने ४१९ हेक्‍टर (३९.८६ %) 
वाढ होते आहे. प्रकल्पाचा मूळ पाणीसाठा २७.८९९ द.ल.घ.मी ऐवजी ३४.९९ द.ल.घ.मी होत असल्याने ७.०९१ 
द.ल.घ.मी (24.89 %) वाढ होते आहे. धरणाच्या प्रकल्पीय उपयुक्‍त पाणीसाठ्यामध्ये (Live storage) १ टक्का पेक्षा 
जास्त वाढ होत आहे. त्यामुळे योजनेच्या व्याप्तीत बदल होत आहे. नियामक मंडळाचे ५२ व्या बैठकीमध्ये उंचीवाढीस 
तत्वत: मान्यता दिलेनुसार उपरोक्त योजनेची मंजुर प्रशासकीय मान्यता ही शासन मान्यतेनुसार असलेने 
उंचीवाढीचे बदलासही प्रस्तावित प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव सादर करणेपुर्वी शासनाची मान्यता 


आव्यक असलेने त्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधिन क्र. ४ अन्वये शासनास सादर करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२२/प्र. क्र.८७/खारभूमी 


धरणाच्या उंची वाढीमुळे योजनेच्या व्याप्तीत बदल झाल्याने, झालेल्या बदलास व सुधारित पाणी 
नियोजनास मान्यता देणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यास अनुसरून शासन पुढील आदेश निर्गमित 
करीत आहे. 
शासन निर्णय :- 


१. कार्यकारी संचालक,कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांनी सादर केलेल्या पोयनार लघु 
पाटबंधारे योजनेच्या उंची वाढीमुळे झालेल्या बदलास व सुधारित पाणी नियोजनास परिशिष्ट "अ" 
नुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. पोयनार लघु पाटबंधारे योजनेचे लाभक्षेत्र धिसूचित करून घ्यावे. 


३. सदरच्या सुधारित पाणी नियोजनाप्रमाणे प्रकल्पाच्या पाण्याचे नियोजन काटेकोरपणे करण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय मा. उप मुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०६२०१११११५२८२७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AMOL BAPURAO FUNDE 


AMOL BAPURAO 2 iratten यहा 


सहपत्र :- परिशिष्ठ "अ FUNDE RESOURCES DEPARINEN 
(अमोल फुंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई 

४. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.विधानसभा /विधानपरिषद सदस्य सर्व 

७. स्वीय सहाय्यक, अपर मुख्य सचिव (जसं),जलसंपदा विभाग मंत्रालय,मुंबई 

८. स्वीय सहाय्यक, सचिव (लाक्षेवि),जलसंपदा विभाग मंत्रालय,मुंबई 

९. स्वीय सहाय्यक, सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग मंत्रालय,मुंबई 

१०. स्वीय सहाय्यक, मुख्य अभियंता (द व प्र) व सह सचिव , जलसंपदा विभाग मंत्रालय,मुंबई 
११. कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

१२. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१३. खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ) . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२२/प्र. क्र.८७/खारभूमी 


पोयनार लघु पाटबंधारे योजना ता. खेड जि.रत्नागिरी धरणाची उंची वाढीमुळे झालेल्या व्याप्ती बदलास व 


सुधारित पाणी नियोजनास मान्यता देणेबाबत. 


(झासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०२२/प्र. क्र.८७/खारभूमी, दि. २०/०६/२०२३ चे सहपत्र ) 


परिशिष्ठ "अ " 
अ.क्र | तपशील मूळ प्रकल्प । सुधारित पाणीवापर शेरा 
अहवालानूसार (द.ल.घ.मी) 
पाणीवापर 
(द.ल.घ.मी.) 
| प्रकल्पीय २७.८९९ ३४.९९ वाढीव उंचीनुसार 
पाणीसाठा 
२ मृत पाणीसाठा ०.९४३ ०.९४३ 
3 उपयुक्‍त २६.९५५ २३४.०४७ 
पाणीसाठा 
४ पिण्यासाठी २.(9८० 4.400 दि.१७/११/२०१६ च्या शासन 
पाणीवापर निर्णयानुसार १५% तरतुद केली 
आहे. 
4 सिचनासाठी २१.३८८ 23.420 एकुण क्षेत्र-१४७० हे. बंदिस्त नलिका 
पाणीवापर वितरण सर्व्हेक्षणानुसार वाढीव १६० 
हे. व कृषी विभागाच्या पीक 
पध्दतीनुसार १३१० हे. 
६ | औद्योगिकसाठी 0,000 ३.४०५ दि.१७/११/२०१६ च्या शासन 
पाणीवापर निर्णयानुसार १०% तरतुद केली आहे. 
७ | बाष्पीभवन व्यय 2.929 9.1928 सुधारीत परिगणानुसार 
८ सद्यस्थितीत २६.९५५ ३३.७५४ 
पाणीवापर 
९ भविष्यकालीन 0,000 0.283 भविष्यकालीन वापर 
प्रस्तावित 
पाणीवापर 
fae प्रस्तावित एकुण २६.९५५ ३४.०४७ 
पाणीवापर 


Digitally signed by AMOL BAPURAO FUNDE 


AMOL BAPURAO 2 eras or eoveenmentor 
FUNDE 


MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.06.20 11:12:25 +05'30" 


(अमोल फुंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


